महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०३ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन आदेडा समक्रमांक दिनांक २८-०८-२०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, 
दिनांक ०९-०८-२०१६ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, 
दिनांक २३-१२-२०१६ 


शासन seat 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
pa 2 3 PB 4 
a श्री रा.ज.खरात कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 


२. संदर्भाधिन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक व शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार या 
आदेशान्वये श्री. खरात, सहायक कक्ष अधिकारी यांना दिनांक ०३-०१-२०१९ (AA) रोजी एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३.  श्री.खरात, सहायक कक्ष अधिकारी यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता सामान्य 
प्रशासन विभाग/ निवडणूक शाखा (का.३३) येथे तत्काळ रुजू व्हावे. 


४. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त तक्त्यात नमूद सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी सेवाखंड 
धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. W/W अ. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३१६१०५८४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e . d by Gajanan Bhim Vv 
emnmen 1t Of Maharashtra, ou=General Administration 
| , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5! }45b973b0795ae988a7c005050f9 1 80a8021798a5cled41ada8a7272 
5०471 
serialNumber=54b1 1b 1 ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360/73b682d 
1 fa V 6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.01.03 16:22:49 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.रा.ज.खरात, सहायक कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१. अन.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, कृषि व पदुम विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ निवडणूक शाखा 
(का.३३), मंत्रालय मुंबई - Yoo ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२. सह/ उप सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 

३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


